एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत दिनांक १ 
एप्रिल,२०२३ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर,२०२३ या 
कालावधीतील नवनियुक्त अंगणवाडी सेविका, मदतनीस 
व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षासाठी “भाऊबीज भेट” रक्कम मंजूर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.२६८/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० नोव्हेंबर,२०२३ 


वाचा :- 9) महिला व बाल विकास विभाग, शा.नि.क्र.एबावि-२०१७/प्र.क्र.१०३/का.६, दि. २३ फेब्रुवारी २०१८ 
२) महिला व बाल विकास विभाग, शा.नि.क्र.एबावि-२०२३/प्र.क्र.२६८/का.६, दि. १८ ऑक्टोबर,२०२३. 


प्रस्तावना:- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत माहे मार्च,२०२३ च्या मासिक प्रगती अहवालानुसार कार्यरत 
अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील 
भाऊबीज भेट प्रत्येकी रु. २,०००/ प्रमाणे अदा करण्यास वाचा क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. त्याच धर्तीवर दिनांक १ एप्रिल,२०२३ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर,२०२३ या कालावधीत नवनियुक्त 
झालेल्या अंगणवाडी कर्मचा-यांना भाऊबीज भेट अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत दिनांक १ एप्रिळ, २०२३ ते दिनांक 
३१ ऑक्टोबर,२०२३ या कालावधीत नवनियुक्‍त झालेल्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी 
सेविका यांना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात प्रत्येकी रु.२,०००/- प्रमाणे भाऊबीज भेट रक्‍कम देण्यास शासन 
मंजूरी देत आहे. 
२. त्यानुषंगाने सदर प्रयोजनाकरिता खाळीलळ विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-१ मधील प्रधान 
लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-५ मध्ये दर्शविल्यानुसार पुनर्विनियोजनाने घट करण्यात येत 


असून रकाना क्रमांक-६ प्रमाणे पुनर्विनियोजनाने वाढ करण्यात येत आहे. त्यानुसार रकाना क्रमांक-७ येथे नमूद 


शासन निर्णय क्रमांकः- एबावि-२०२३/प्र.क्र.२६८/का.६ 
विद्यमान तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-८ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण ३.००९४ कोटी एवढा निधी वितरित 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 


लेखाशीर्ष विद्यमान 
तरतूद 
२०२३-२४ करण्यात येत 


२२२६- १९५8 

भाऊबीज भेट 

(अति राज्य हिस्सा 

१०० %) (कार्यक्रम) 

३१ सहाय्यक ४०००.०० | 3933.02 | २६६.९८ 33.86 8033.86 300.88 
अनुदाने (वेतनेत्तर) 


असलेला निधी 


२२३६ २२०८, 

अंगणवाडी बांधकाम 

(अति राज्य हिस्सा 

१००%) (कार्यक्रम) | ६२३६.१० ६२३६.१० ३३.९६ ६२०२.१४ 
२७- लहान 

बांधकामे 


प्रस्तुत प्रकरणी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांना 


नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांनी सदर अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी 
अंगणवाडी सेविका यांना भाऊबीज भेट तात्काळ अदा होण्याच्या अनुषंगाने आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारीक संदर्भ क्र.३३४/व्यय-६, दिनांक १०.११.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१११०१६५०४८४७३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने VILAS RAMDAS ®: 


THAKUR 
(वि.रा.ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः- एबावि-२०२३/प्र.क्र.२६८/का.६ 


२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४) मा.मंत्री (महिला व बाल विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
६) सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
७) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई, 
८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

९) सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग, 

qo) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद, 
११) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/नागरी/आदिवासी प्रकल्प), 

१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर, 

१३) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व परिक्षा), मुंबई /नागपूर, 

१४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१५) कक्ष अधिकारी (का.४) महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१६) निवड नस्ती (कार्यासन ६) . 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


